सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

मंगळवार , मे ३१ , २०२२ / ज्येष्ठ 
१० , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १ ९ ६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

गृह विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मे , २०२२ . 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम . 

क्रमांक सीएलआर -१०२१ / प्र.क्र .१७५ ( २ ) / राउशु -३ . – महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , १ ९ ४ ९ ( १ ९ ४ ९ मुंबईचा पंचवीस ) मधील 
कलम १०५ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाद्वारे दिनांक १ जून , २०२२ 
पासून शासन अधिसूचना , गृह विभाग , क्र . एआरएम . १० ९ ६ / २१ / २ / इएक्ससी . ३ , दिनांक १३ सप्टेंबर , १ ९९ ६ मध्ये खालीलप्रमाणे 
सुधारणा अंमलात आणण्यात येत आहेत . 

सदर अधिसूचनेसोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्टामधील अनुक्रमांक १० वरील नोंदीऐवजी खालील नोंदी समाविष्ट करण्यात 
येत आहेत . 

“ १०. महाराष्ट्र देशी मद्य नियम , १ ९ ७३ मध्ये 

व्याख्या केलेले देशी मद्य " 

( अ ) काजूबोंडे आणि मोहाफुले यांच्यापासून प्राप्त मद्यार्क वापरुन | रुपये १० मद्यार्काची भरवणी असलेल्या प्रति प्रुफ 

रंगीत पदार्थ न वापरता तयार केलेले व ७५ ° प्रुफ तीव्रता लिटरकरिता . 

असलेले मद्यार्क ( ४२.८ % ) . 

( ब ) काजूबोंडे आणि मोहाफुलांव्यतिरिक्त इतर पदार्थांपासून प्राप्त 
मद्यार्क वापरुन रंगीत पदार्थ न वापरता तयार केलेले व ६२.५ ° 
प्रुफ तीव्रता असलेले मद्यार्क ( ३५.६६ % ) . 

उत्पादन मूल्याच्या २२० % अथवा रुपये १५५ 
मद्यार्काची भरवणी असलेल्या प्रति प्रुफ लिटरकरिता 
यापैकी , जे अधिक असेल ते . 

( १ ) 


वर्ष ८ , अंक ७२ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 

[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


भाग चार - ब -१ ९६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे ३१ , २०२२ / ज्येष्ठ १० , शके १ ९ ४४ 


( क ) काजूबोंडे आणि मोहाफुलांव्यतिरिक्त इतर पदार्थांपासून प्राप्त 
मद्यार्क वापरुन व रंगीत पदार्थ न वापरता तयार केलेले आणि 
७५ ° प्रुफ तीव्रता असलेले मद्यार्क ( ४२.८ % ) . 

उत्पादन मूल्याच्या २२० % अथवा रुपये १८० 
मद्यार्काची भरवणी असलेल्या प्रति प्रुफ लिटरकरिता 
यापैकी , जे अधिक असेल ते . 

( ड ) धान्याधारित मद्यार्कामध्ये रंगीत पदार्थाचा वापर करून तयार | उत्पादन मूल्याच्या २५० % अथवा रुपये २५० 
केलेले आणि ७५ ° प्रुफ तीव्रता असलेले मद्यार्क ( ४२.८ % ) . 

मद्यार्काची भरवणी असलेल्या प्रति प्रुफ लिटरकरिता 
यापैकी , जे अधिक असेल ते . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

युवराज ब . अजेटराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे ३१ , २०२२ / ज्येष्ठ १० , शके १ ९ ४४ 

३ 

HOME DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatama Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st May , 2022 . 
NOTIFICATION 

MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 

No. CLR - 1021 / C.R.175 ( 2 ) /Excise-3.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) 
of section 105 of the Maharashtra Prohibition Act ( XXV of 1949 ) the Government of Maharashtra 
hereby , with effect from the 1st June , 2022 amends , the Government Notification , Home Department , 
No. ARM . 1096 / 21 / 2 / EXC.3 , dated the 13th September , 1996 , as follows , namely : 

In the Schedule , appended to the said notification for entry 10 the following entry shall be substituted , 
namely 

" 10. Country Liquor , as defined in the 

Maharashtra Country Liquor Rules , 1973 
( a ) manufactured by using spirit made from 
cashew - apples and mhowra flowers without 
addition of colouring substances and having 
alcoholic strength of 75 ° proof spirit ( 42.8 % 
v / v ) . 

Rupees 10 per proof litre of alcohol 
contents . 

( b ) manufactured by using articles other 
than cashew - apples and mhowra flower 
based spirit without addition of colouring 
substances and having alcoholic strength 
of 62.5 ° proof spirit ( 35.66 % v / v ) . 

220 per cent . of manufacturing 
cost or Rupees 155 per proof litre 
of alcohol contents , whichever is 
higher . 

( c ) manufactured by using articles other 
than cashew - apples and mhowra flower 
based spirit without addition of colouring 
substances and having alcoholic strength 
of 75 ° proof spirit ( 42.8 % v / v ) . 

220 per cent . of manufacturing 
cost or Rupees 180 per proof litre 
of alcohol contents , whichever is 
higher . 

( d ) manufactured by using spirit made from 
grain based with addition of colouring 
substances and having alcoholic strength 
of 75 ° proof spirit ( 42.8 % v / v ) . 

250 per cent . of manufacturing 
cost or Rupees 250 per proof litre 
of alcohol contents , whichever is 
higher . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

YUVRAJ B. AJETRAO , 
Deputy Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


